सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे फेब्रुवारी, 
२०२४ ते ३१ मार्च, २०२४ या कालावधीमध्ये 
“विशेष प्रसिध्दी मोहिम” राबविण्यासाठी 
माध्यम आराखडा तयार करण्यास व त्यासाठी 
येणा-या अंदाजित रु.८४,१०,५०,०००/- 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.मावज-२०२४/प्र.क्र.६६/मावज-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- 


१) सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र.मावज-२०२०/प्र.क्र.३३/का.३४, दि.१६.३.२०२० 

२) सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र.मावज-२०१८/प्र.क्र.२३९/का.३४, दि.२६.३.२०२० 

३) सा.प्र.वि.शासन निर्णय क्र.मावज२०२३/प्र.क्र.१८७/का.३४, दि.२३.११.२०२३ 

४) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र २०२३-२४/वि.प्र.मो./का-७/ 
६३९, दिनांक १५.२.२०२४ 


) 
) 
) 
) 


प्रस्तावना : - 


राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमुख, 
कल्याणकारी योजना, विकास प्रकल्प, ध्येय धोरणे, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प व विकासकामे यांची 
माहिती होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध प्रसार माध्यमांद्वारे 
शासकीय योजनांची प्रचार,प्रसिध्दी व जनजागृती करण्याचे कार्य करण्यात येते. 


राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत घेण्यात आलेले तसेच भविष्यात घेण्यात येणारे 
महत्वाचे व धोरणात्मक निर्णय,उपक्रम,विकासकामे, लोककल्याणकारी योजना यांची माहिती 
वर्तमानपत्रे, टिव्हीसी, रेडिओ स्पॉट, जिंगल, आऊटडोअर मिडीया, सिनेमागृहे, सोडल 
मिडीया इत्यादी विविध प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांमार्फत फेब्रुवारी, २०२४ ते ३१ मार्च, २०२४ या 
कालावधीमध्ये प्रसिद्धी करण्याचे प्रस्तावित असून त्याकरिता माध्यम आराखडा तयार करुन 
“विशेष प्रसिध्दी मोहिम” राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी शासनामार्फत 
राबविण्यात आलेल्या योजनांची माहिती, उपक्रम, विकासकामे, शासकीय संदेश यांना व्यापक 
प्रसिध्दी देऊन त्यांचा प्रसार करण्यासाठी वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या, रेडिओ, बाह्य 
माध्यमे, समाज माध्यमे/डिजिटल माध्यमे यांसारख्या विविध प्रसिध्दी माध्यमांमार्फत “विशेष 
प्रसिध्दी मोहिम” फेब्रुवारी,२०२४ ते ३१ मार्च, २०२४ या कालावधीत राबविण्यास तसेच या 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.६६/मावज-१ 


मोहिमेच्या प्रसिध्दी आराखड्यास व त्याकरीता येणाऱ्या अंदाजे रु.८४,१०,५०,०००/- (अक्षरी 
रुपये Aah कोटी दहा लाख पन्नास हजार Hae) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


या मोहिमेंतर्गत प्रसिध्दी करताना उक्त संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक 23.99.2023 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या जाहिरात संस्थांच्या सूचीमधीळ संस्थांमार्फत 
विहित कार्यपध्दती व ई-निविदेचा वापर करुन जाहिरातींची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच 
तद्नंतर विविध प्रकारच्या प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे जाहिरातींची प्रसिध्दी माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाच्या (DGIPR) दराने वर्तमानपत्रातील प्रसिध्दी व DAVP च्या दराने अन्य 
बाह्य माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी करण्यात येईल. 


२. या जाहिरातींच्या प्रसिध्दीबाबतचा माध्यम आराखडा तसेच त्यानुसार येणाऱ्या अंदाजित 
खर्चाचा तपशील पुढील नमुद विवरणपत्रा प्रमाणे राहील : - 


अ.क्र. | प्रसिध्दी माध्यमे तपशील अंदाजित रक्‍कम 

q शासकीय संदेशाची मुद्रित (Me), CHITA, TVC, ऑडियो, इत्यादी | रु.७५,५०,०००/- 
निर्मिती/ संदर्भ साहित्याची 
निर्मिती करणे 

२ राज्यातील मुद्रीत मुद्रित (प्रिंट) वर्तमानपत्रे रु.२०,००,००,०००/- 
माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी 

३. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे । दूरदर्शन व आकाशवाणी वाहिन्या, खाजगी रु.२०,८०,००,०००/- 
प्रसिध्दी दूरचित्रवाणी वाहिन्या व एफ.एम.रेडीओ, 


कम्युनिटी रेडिओ वाहिन्या, सिनेमागृहे, एस. टी. 
डेपोमधून ऑडियो जिंगल इत्यादी माध्यमे 


४. बाह्य माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी । मुद्रित (प्रिंट, डिजिटल होडिंग, साईन बोड, | रु.३७,५५,००,०००/- 
एस.टी.बसेस साईड व बॅक पॅनेल, रेल्वे रॅप आणि 
पॅनेळ, मेट्रो रॅप/पॅनेळ, रेल्वे स्टेशन्स 
एलईडी/एलसीडी स्क्रीन, बस डेपो स्क्रीन्स 
एलईडी/एलसीडी/ईएसबी, बेस्ट बसेस रॅप, 
महानगरपालिकांच्या सिटी बस रॅप आणि साईड 
पॅनेल, देवस्थानांमधीळ एलईडी स्क्रीन व पोल 
किऑक्स, राज्यातील प्रमुख शहरांमधील बस क्यू 
areex (लिट व बॅकलिट), महानगरपालिका 
रुग्णालये व दवाखान्यांमधून एलईडी/एलसीडी, 
डिजिटल वॉल पेंटींग, इत्यादी माध्यमे 


प्‌. समाज माध्यमे/ डिजिटल | सोडल मिडीया, डिजिटल मिडीया, एस.एम.एस. | रु.५,००,००,०००/- 
माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी इत्यादी माध्यमे 
(अक्षरी रुपये चौर्‍्याऐशी कोटी दहा लाख पन्नास हजार फक्त) रु.८४,१०,५०,०००/- 


३. विशेष प्रसिद्धी मोहीम राबविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची सोबतच्या तक्त्यामध्ये 
दर्शविण्यात आळेली रक्‍कम अंदाजित असून एखाद्या माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी न झाल्यास सदर 
माध्यमाची रक्‍कम उपरोक्त तक्‍्त्यामधील इतर कोणत्याही माध्यमामध्ये आवश्‍यकतेनुसार 
वापरण्यास तसेच एखाद्या माध्यमामध्ये बदल करण्यास अथवा एखादे नवीन माध्यम समाविष्ट 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.६६/मावज-१ 


करण्यास, वरील प्रसिद्धी आराखड्यानुसार कार्यवाही करताना अनुभव आणि क्षमता लक्षात 
घेऊन माध्यमांची निवड, माध्यमांच्या वापराचा आकार, जाहिरातीचा कालावधी आणि 
वारंवारिता ठरविण्याबाबतचे अधिकार महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
यांना असतील. 


४. प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६,२२२०-माहिती व प्रसिध्दी, 
६०-इतर, 109 जाहिरात व दृक प्रसिध्दी (00)(03) शासकीय योजनांची विशेष प्रसिध्दी मोहिम 
(योजनांतर्गत), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी (संगणक सांकेतांक क्र.२२२०११७५ या 
लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२३-२४ मधील मंजूर अनुदानातून बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध तरतुदीच्या 
मर्यादेत करण्यात यावा. सदरहू खर्च त्या त्या प्रयोजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या 
तरतुदीमधूनच भागविण्यात यावा. 


६. प्रस्तुत शासकीय योजनांच्या विशेष प्रसिध्दी मोहिमेंतर्गत खर्च करताना शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/आदेश/परिपत्रके यानुसार वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र.विअप्र-१०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, दि.१७.४.२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील तरतुदींचे /अटी व arid पालन करुन तसेच उक्त 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दिनांक २६.३.२०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
शक्‍तींचे तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.१ डिसेंबर, २०१६ 
च्या तरतुदीनुसार तसेच अन्य अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतुदींचा तसेच प्रचलित 
ई-निविदा प्रक्रिया /सीव्हीसी निर्देड/सीऐजी मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचे काटेकोरपणे पालन 
करुन खर्च करण्यात यावा व त्यानुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


७. सदर are निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३४/१४४३२, 
दि. ०३/०३/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९२/व्यय-४, 
दि.०४/०३/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥व859॥1॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०४१८२४१८४६०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e2048acba707f3af981 
bf515548266, postalCode=400032, st=Maharash' 


NANDEKAR ee 
(वि. मा. नांदेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र.६६/मावज-१ 


५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, (वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, (गृह विभाग) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१३. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१४. महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई, नागपूर, 

१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१५. सहसचिव, वित्त विभाग (कार्या-व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१६. सहसचिव, नियोजन विभाग (कार्या-१४४३), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. लेखाधिकारी(आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवडनस्ती (मावज-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


